राज्यातील खाजगी अनुदानित सैनिकी 
शाळेतील अतिरिक्त तुकडीमध्ये विद्यार्थ्यांची 
किमान पटसंख्या निश्चित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईसैशा-२०१७/प्र.क्र.३६/एसएम-६, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग, क्रमांक इसैशा १०९५/(२७८/९५)/माशि-८, 
दिनांक २६ सप्टेंबर, १९९५ 
) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग, क्रमांक Sa १००१/(१८५/२००१)/माशि-७, 
दिनांक ५ जुले, २००२ 
३) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण विभाग, क्रमांक SPS २००६/प्र.क्र.१२३/माशि-७, 
दिनांक २४ डिसेंबर, २००७ 


AD 


प्रस्तावना :- 


राज्यात माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या स्तरावर सैनिकी शिक्षणाची आवश्‍यकता 
विचारात घेऊन प्रत्येक जिल्हयात एक, सैनिकी शिक्षण देणारी शाळा, सक्षम व स्वंयसेवी संस्थांना 
सन १९९६-९७ पासून उघडण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय, शासन निर्णय, दि. २६.०९.१९९५ 
अन्वये घेतला आहे. अशा सैनिकी शाळेमध्ये प्रत्येक तुकडीमध्ये ४० विद्यार्थ्याची प्रवेशक्षमता 
निश्चित करण्यात आली होती. त्यानंतर शासन निर्णय, दिनांक ५.७७.२००२ अन्वये प्रत्येक तुकडीमध्ये 
विद्यार्थ्यांची प्रवेशक्षमता Yo ऐवजी ४५ करण्यात आली आहे. 
2. काही सैनिकी झाळांमध्ये ४५ पटसंख्या पूर्ण झाल्यानंतर आणखी विद्यार्थ्यांना प्रवेशा 
दिल्यामुळे अतिरिक्‍त सर्वसाधारण अथवा अतिरिक्‍त आदिवासी तुकडी मंजूर करण्यात आली आहे. 
सबब सैनिकी शाळेमधील तुकडीतील कमाल पटसंख्या vy अशी निश्चित केळी असली तरी अशा 
अतिरिक्त (सर्वसाधारण / आदिवासी ) तुकडीतीळ किमान पटसंख्या काय असावी याचा निकष 
निश्चित केलेला नाही. याबाबतचा निकष निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील खाजगी अनुदानित सैनिकी शाळेतील अतिरिक्त सर्वसाधारण तुकडीमध्ये 
तसेच अतिरिक्‍त आदिवासी तुकडीमध्ये विद्यार्थ्यांची किमान पटसंख्या ३० असणे आवश्‍यक राहील. 
याबाबत असे स्पष्ट करण्यात येते की, सैनिकी शाळेतील मूळ तुकडीतील (सर्वसाधारण/आदिवासी) 
विद्यार्थ्यांची पटसंख्या ४५ पूर्ण झाल्यानंतर प्रवेशीत झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्यात 
आलेल्या / येणा-या अतिरिक्त (सर्वसाधारण / आदिवासी) तुकडीमध्ये किमान पटसंख्या ३० असणे 
आव्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईसैशा-२०१७/प्र.क्र.३६/एसएम-६ 


२. यापूर्वी शासनाने सैनिकी झाळेमध्ये मान्य केलेल्या अतिरिक्‍त सर्वसाधारण अथवा अतिरिक्त 
आदिवासी तुकडीमध्ये किमान पटसंख्येचा सदर निकष पूर्ण होत असल्यास सदर अतिरिक्त सर्वसाधारण 
/ अतिरिक्‍त आदिवासी तुकडयांबाबत पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. 

2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०१९०९१३१८२६०४३८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
nment Of Maharasht 


Swati Madhukarr »=shostesicsion na spors Deparment 


talCode=400032, st=Mah. ht 


2.5.4.20=82e 1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b3 


5b2c07e9700fe62cba2439a81b4be4, ‘Swati 
Nanal sbzc7e we 


॥ 
Date: 2019.09.16 15:06:23 +05'30' 


(स्वाती म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
२) सर्व सन्माननीय विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 
) 
) 


५) मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, 

६) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७) मा.अपर मुख्य सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, 
८) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय , मुंबई 

१०) आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) म. रा. पुणे 
सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 


) 
92) 


93) Ud मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१४ सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक /माध्यमिक) 
१५) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


